नाशिक व त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक येथे सन 
२०२६-२०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ 
कुंभमेळयाच्या नियोजनासाठी विविध 
समित्यांची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.: PAF २०२३/प्र.क्र.१८३/नवि-२५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ०३ सप्टेंबर,२०२४. 
वाचा :- 
शासन निर्णय समक्रमांक दि.१४.१२.२०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


वाचा येथील शासन निर्णय दि. १४.१२.२०२३ अन्वये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक 
येथे सन २०२६-२०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळयाच्या नियोजनासाठी विविध समित्यांची 
स्थापना करण्यास मान्यता दिळेली आहे. सदर शासन निर्णयातील 

अ) शिखर समिती मधील तक्त्यात पुढीलप्रमाणे वाचावे 


प्रधान सचिव (न.वि-२) 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक सदस्य सचिव 


ब) शिखर समितीची कार्यकक्षा:- यामध्ये पुढील कामाचा समावेश करण्यात येत आहे. 


४) कामांच्या दर्जा व गुणवत्ताबाबत आढावा घेणे. 


उच्चाधिकार समितीमधील तक्त्यात पुढीलप्रमाणे वाचावे 
3) उच्चाधिकार समिती (High Power Committee ) 


GS Gockel [सदस्य सचिव 


उप सचिव (नगर विकास विभाग) यांना उच्चाधिकार समितीमधून वगळण्यात येत आहे. 


ब) उच्चाधिकार समितीची (High Power 0011168) कार्यकक्षा: यामध्ये पुढील कामाचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 
४. जिल्हास्तरीय समितीने कामाच्या गुणवत्तेच्या दर्जाबाबत सादर केलेल्या अहवालाची 
छाननी करून शिखर समितीस सादर करणे. 


अ) जिल्हास्तरीय समिती :- मधील तक्त्यात पुढीलप्रमाणे वाचावे. 
जिल्हाधिकारी, नाशिक 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक य सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः PAF २०२३/प्र.क्र.१८३/नवि-२५ 
ब) जिल्हास्तरीय समितीची कार्यकक्षा:- यामध्ये पुढील मुद्याचा समावेश करण्यात येत आहे. 
३) जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तपासणी केलेल्या कामाच्या गुणवत्तेची खातरजमा करणे. 


अ) जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती :मधील तक्त्यात पुढीलप्रमाणे वाचावे. 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक अध्यक्ष 


य सचिव 


निवासी उपजिल्हाधिकारी, नाशिक यांना जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीमधून वगळण्यात येत 


आहे. 


(ब) समितीची कार्यकक्षा-- याऐवजी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची कार्यकक्षा असे वाचावे 
व यामध्ये पुढील मुद्याचा समावेश करण्यात येत आहे. 
४) कामाची गुणवत्ता व दर्जा यांचे परिक्षण करून गुणवत्ता तपासणे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यांचा सांकेताक २०२४०९०३११५११२३९२५ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJINKYA VASANT :: 
BAGADE 


(अजिंक्य बगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

४. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव 

५. मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) तथा पालकमंत्री नाशिक यांचे खाजगी सचिव 
८. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 

९. मा.मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव 

१०. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

११. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा) यांचे खाजगी सचिव 

१२. नाशिक जिल्ह्यतील मा.संसद सदस्य 

१३. नाशिक जिल्हयातील सर्व मा.वि.स.स. व नाशिक जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे सर्व मा.वि.प.स. 
१४. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य 

१४. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) 

१६. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


‘abea48 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः PAA २०२३/प्र.क्र.१८३/नवि-२५ 


१७. प्रधान सचिव (वित्त विभाग) 
१८. प्रधान सचिव (नगर विकास -9) 
१९. प्रधान सचिव (नगर विकास - २) 
२०. विभागीय आयुक्त, नाशिक 
२१. विभागीय आयुक्त, पुणे 
२२. जिल्हाधिकारी, नाशिक 
२३. जिल्हाधिकारी, पुणे 
२४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.नाशिक 
२५. पोलीस आयुक्‍त, नाशिक 
२६. आयुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका 
२७. जिल्हा प्रबंधक, दूरध्वनी विभाग, नाशिक 
२८.मध्य रेल्वेचे प्रतिनिधी (नाशिक) 
२९. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे संबंधित अधिकारी 
३०. विभागीय व्यवस्थापक, एस. टी. महामंडळ 
३१. मुख्याधिकारी, त्र्यंबक नगरपालिका 
३२. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
३३. निवड नस्ती (नवि-२५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


